पालघर जिल्ह्यामध्ये शालेय शिक्षण विभागांतर्गत 
अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक 
(माध्यमिक व प्राथमिक) कार्यालय कार्यान्वित 
करण्यासाठी समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिकाऱ्यांचे पद 
स्थानांतरीत करण्याबाबत- शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ईएसटी- ३९२०/प्र.क्र.९९/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १० नोव्हेंबर, २०२० 


वाचा:- शा.शि.व क्री.वि., शासन आदेशा क्र.ईएसटी-३९२०/प्र.क्र.९९/प्रशा-२, दिनांक ४ नोव्हेंबर, २०२० 


शुध्दीपत्रक- 


उपरोक्त संदर्भाधीन शासन आदेशामधील श्री. नितीन मोतीलाल अलकुंटे यांच्या नावासमोरील 
स्तंभ क्रमांक ४ मध्ये कार्यक्रम अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान, जि. पुणे (प्रतिनियुक्तीने) या ऐवजी 
सहायक कार्यक्रम अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान, जि. पुणे (प्रतिनियुक्तीने) असे वाचावे. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१११११२५५०८१८२१ असा आहे. हे शासन 


शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by DEEPAK VUAY SHELAR 
D ) F F p A K V | J AY DN:c=IN, st=Maharashtr, 
2.5.4.20=6cd30ed620a4fe01 f24cb84cc86e7 0f3b8f6fl fdcdb246957 
0c78dabb9acf4ba, postalCode=400032, street-=ROOM NO 


4.4,ANNEX BLDG,SCHOOL EDUCATION 


SHELAR HARRAH -OCEARWASHEAR 
(दीपक ]ोलार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


. आयुक्‍त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्तालय (मध्यवर्ती इमारत) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद पुणे / पालघर 

. सर्व शिक्षण संचालक 

. विभागीय शिक्षण उपसंचालक पुणे 

५. संबंधित शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक, प्राथमिक, निरंतर शिक्षण) 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी पुणे / पालघर 

७. संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 


Cc “७ A  -0 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ईएसटी- ३९२०/प्र.क्र.९९/प्रशा-२ 


प्रत माहितीसाठी, 
१. मा.मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे स्वीय सहायक. 
२. अपर मुख्य सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
३. कक्ष अधिकारी, झा. शि. व क्री. विभाग (प्रशा.५)/ निवड नस्ती (प्रशा-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


